शास्त्रीय कला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या 
व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण 
देण्याकरिता निवड करण्यात आलेल्या 
संस्थांना मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२१९/प्र.क्र.२८६/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १० डिसेंबर, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. एचएससी-१७०७/(२२२/०७)/ 
उमाशि-१, दिनांक २५ मार्च, २०१० 
२) शासन निर्णय, झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२०२/एसडी 2, 
दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०१७ 
३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सां.का.सं/४९८३, 
दिनांक ०४ डिसेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या उपर्निदिष्ट क्र. २ येथील दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०१७ 
च्या शासन निर्णयान्वये शास्त्रीय कळा, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला 
प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इयत्ता १० वी) परीक्षेत 
वाढीव गुण देण्याची नवीन कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली असून शास्त्रीय कला क्षेत्र तसेच 
लोककला क्षेत्रात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवळतीचे वाढीव गुण देण्याकरीता विहित 
निकष पूर्ण करणाऱ्या संस्थांना दरवर्षी या विभागामार्फत मान्यता देण्यात येते. 


२. मार्च, २०२० मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इयत्ता १० वी) या परीक्षेत वाढीव 
गुण देण्याकरिता संस्थांची निवड करण्यासाठी दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी छाननी 
समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत सन २०१९-२० या शैक्षणिक 
वर्षाकरीता पात्र ठरणाऱ्या संस्थांच्या नावांची शिफारस छाननी समितीने केली. सदर 
शिफारशीनुसार संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांनी उपर्निदिष्ट क्र. 3 अन्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शास्त्रीय कळा गायन, वादन व नृत्य क्षेत्रातील संस्थांना तसेच 
लोककला क्षेत्रातील संस्थांना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयान्वये मार्च, २०२० पासून होणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
परीक्षेमध्ये (इयत्ता १० वी) विद्यार्थ्यांना वाढीव गुणांची सवलत देण्याकरीता शास्त्रीय संगीत, नृत्य 
व वादन तसेच लोककला क्षेत्रातील खालील संस्थांची प्रमाणपत्र देण्याकरीता निवड करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र.क्र.२८६/सां.का.४ 


शास्त्रीय गायन, वादन व नृत्य या क्षेत्रातील संस्था 


तक्‍ता-अ 
अ.क्र संस्थेचे नाव, पत्ता व दुरध्वनी क्रमांक 

।_१__ तंजावर नृत्य शाला, वृंदावन, सुभाष रोड, विले-पाले, (पुर्वी मुंबई- ४०००५७ 

२ । संगीताचार्य द.वि. काणेबुवा प्रतिष्ठान, ४३/२, ओंकार बेडेकर, गणपती मंदिर, रामबाग कॉलनी, पौड 
रोड, पुणे ४११ ०३८ 

३. | लयशाला नृत्य कला निकेतन, इंद्रप्रस्थ बंगला AY, जुनी स्टेट बंक कालनी, सावेडी रोड, 
अहमदनगर - ४१४ ००३ 

४. | नादब्रम्ह संगीत शिक्षण संस्था, कालिका नगर, कालिका मंदिराजवळ, माजलगांव, ता. माजलगांव, 
जि. बीड ४३१ १३१ 

५. | नृत्यांजली नृत्य कला केंद्र, सव्हे नं. ३१/१, क्रेन रडार कंपनी समोर, जुना मुंढवा रोड, नगर रोड, 
जि.पुणे ४११०१४ 

६. | आलाप बहुउद्देशीय सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था, 9/29, नवीन सुभेदार ले-आऊट, बसवेश्वर 
पुतळयाजवळ, नागपूर - २४ 
नृत्यांजली नृत्य संस्था, शिल्प ४७५/१४, सदरबझार, डा. तावडे हॉस्पिटलसमोर, सातारा 
सुमुखी परफॉर्मिंग आर्टस फौडेशन, डी/५९, ४ था मजला, हेमराजवाडी, ३१६ ज. शं. रोड, 
ठाकूरद्वार, मुंबई - ४०० ००२ 

९. | संगीत साधना कला सांस्कृतिक व सेवाभावी प्रतिष्ठान, मारवाडी गल्ली, हिगोळी ४३१ 493 

| See | ०. | कला वैभव शिक्षण संस्था, वैभव Hilo, एम. आय. डी. सी. रोड, दस्तुर नगर, अमरावती 

ba १. | महेश्वर डान्स AHSAL, $-203, 2 रा मजला, धिरज VASA, VA. जी. रोड, कांदिवली (प), 
मुंबई ४०० ०६७ 

१२. | नुपुरा फाईन आर्टस अर्केडमी, डी/००२, शिवम, सेक्टर - व्ही, वसंत नगर, वसई रोड, (ई) पालघर 

१३. | नटना नृत्य अकॅडमी, आय-२०१, शांती कॉम्प्लेक्स, साकि-विहार रोड, तुंगा, पवई, मुंबई Yoo ०७२ 

१४. | स्वर साधना संगीत विद्यालय, ७०/२, बी/१, केलास हाईटस, दत्तनगर किवळे, देहूरोड, पुणे. 

१५. | ओम पूर्णवादी संगीत कला अकादमी, गुरुवाडा, पारनेर, जि. अहमदनगर 

१६. | नंदकिशोर कल्चरल सोसायटी, सेक्टर 29, यमुनानगर, के. विमल भास्कर Hurd चौक, माता 
अमृतानंदमयी मठाजवळ, निगडी, पुणे ४११ ०४४ 

१७. । श्री संत जगतगुरु तुकाराम महाराज प्रतिष्ठान, शिरसमार्ग, ता. गेवराई, जि. बीड 

१८. | नृत्यालिका, ई-३/४, अपना घर सोसायटी, मनिषा पार्कच्या मागे, पंप हाऊस, अंधेरी (पूर्व), 
मुंबई - ४०० ०६० 

१९. | जय शिव बहुउद्देशीय शिक्षण मंडळ, द्वारा - विद्यावधिनी विद्यालय, मिरकले नगर, अहमदपूर, जि. 
लातूर - ४१३ ५१५ 

२०. | कनकलता प्रतिष्ठान, २, प्रकाशदीप अपार्टमेंट, बापा सिताराम मार्ग, हिरावाडी रोड, पंचवटी, 
नाशिक - ४२२ ००३ 

२१. | नालंदा डान्स रिसर्च सेंटर, प्लॉट ए-७/१, एन. एस. रोड नं. १०, जे. व्ही. पी. डी. स्कीम, विलेपाले 
(प), मुंबई -४०० ०४९ 

२२. | कलानंद कथक नृत्य संस्था, २, मातृप्रेम, घारपुरे घाट, गंगापूर रोड, नाशिक - ४२२ ००२ 

२३. | कल्पांगण सांस्कृतिक केंद्र, २२/१५३९, अभ्युदय नगर, काळाचौको, मुंबई Yoo ०३३ 

२४. | नृत्यकला निकेतन, ४/१४, eat बिल्डिंग गायवाडी, गिरगांव, मुंबई yoo ००४ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र.क्र.२८६/सां.का.४ 


२५. | गरवारे कम्युनिटी सेटर, एन-७, बी-१, सिडको पोलीस Kar समोर, सिडको, 
औरंगाबाद - ४३१ ००३ 

२६. | शिव ओम नृत्य कला केंद्र, पेटा गॅलक्सी, A - विग, रो. नं. १०१, फायर ब्रिगेड समोर, एस. एम. रोड, 
वडाळा (ई), मुंबई Yoo ०३७ 

२७. । ज्ञानज्योती शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्था, गट क्र. २२, किरकटवाडी (कोल्हेवाडी), पुणे २४ 

२८. | डॉ. कुमार गंधर्व संगीत प्रसारक मंडळ, विठ्ठल नगर (ब), प्रकाश नगर (प), लातूर ४१३ ५१२ 

२९. | प्राचीन ललित कला प्रबोधिनी, बी-२/१, कुठालपार्क, डावी भुसारी कॉलनी, पौड रोड, कोथरुड, 
पुणे - ३८ 

३०. | आराधना फाईन आर्ट अरकेडमी, जयेश कृपा सोसा. ए/३०६, भागशाळा मैदानाजवळ, कर्वे रोड, 
डोंबिवली (पश्चिम), जि. ठाणे ४२१ २०२ 

३१. श्री. त्रिमुर्ती संगीत विद्यालय, द्वारा - श्री भास्कर विठ्ठल गुंजाळ, मळावाडी, मु. पो. माणगाव, ता. 
कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग ४१६ ५१९, 

३२. | अभिनया इन्स्टीटयुट ऑफ रिसर्च अन्ड फाईन आर्टस, एच-०७, जी/२, गितांजली, अंबाडी रोड, 
वसई (प) 

३३. | आर्ट सोसायटी, Hoh गार्डन, ई-७, बिबवेवाडी गांव, पुणे -४११ ०३७ 

३४. | दआर्ट अकॅडमी, डी/१७/१३७, एम. आय. जी. कॉलनी, बांद्रा (Ta), मुंबई Yoo ०५१ 

३५. | संतभुमी कला, क्रोडा प्रतिष्ठान, पाथर्डी, ता. WAST, जि. अहमदनगर 

३६. । जय हनुमान शिक्षण संस्था, मु. कुंभारवाडी, पो. माहळमोही, ता. गेवराई, जि. बीड 

३७. | नागरी सांस्कृतिक व बहुउद्देशीय संस्था, रामनगर वार्ड नं. १, गोंदिया 

३८. । कलाश्री बहुउद्देशीय सेवाभावी अकादमी, सन्मती २६-बी, आदित्यनगर, लक्ष्मी नारायण मंगल 
केंद्राजवळ, उल्का नगरी, औरंगाबाद - ४३१ ००५ 

३९. | ज्ञानज्योत बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, संजय नगर, गल्ली नं. २०, मुकूंदवाडी, औरंगाबाद 

४०. | गुरुवर्य पं. शंकरराव वैरागकर सार्वजनिक संगीत सेवा मंडळ, फ्लॅट नं. १०, रामचंद्र कृपा सोसायटी 
गणेश नगर, सैलानी बाबा स्टॉप जवळ, जेल रोड, नाशिक रोड, ता.जि. नाशिक ४२२ १०१ 

४१. | व्हायोलीन अकादमी, ११२, उमाडशंकर, सहकार नगर-२, तुळशीबागवाले कालनी, पुणे - ४११ ००९ 

४२. | स्वप्न कला, 402, शिवस्मृती, ना.म. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्वी, करीरोड नाका, मुंबई - ४०००१३ 

४३. | भारतीय संगीत समिती, अ/१५, आनंद बिल्डिंग, एस. व्ही. रोड, मालाड (प), मुंबई - Yoo ०६४ 

४४. | श्री संत मोतीराम महाराज सेवाभावी संस्था, ओंकार संगीत महाविद्यालय, जुनी Hasan भगवती 
चौक, गंगाखेड, ता. गंगाखेड, जि. परभणी 

४५. | श्री संत एकनाथ शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, श्रीमती भागीरथीबाई संगीत कळा अकादमी, पैठण 
मु. पो. जायकवाडी, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद 

४६. | पवार तबला अकादमी, १५७०, कानडे मारुती लेन, नाशिक - ४२२ ००१ 

४७. | अभिजात नृत्य नाट्य संगीत अकादमी, 2, गोशिबा पार्क, डिसुझा कॉलनी, कॉलेज रोड, 
नाशिक ४२२ ००५ 

४८. | श्री वल्लभ संगीतालय, प्लॉट नं. ६, स्वामी वळभदास मार्ग, सायन (पो, मुंबई Yoo ०२२ 

४९. | सांस्कृतिक निकेतन, विवेकानंद एज्युकेशन सोसा., पहिला मजला, ट्रस्ट ऑफिस, सिंधी सोसायटी, 


चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१ 


& 0, 


सरफोजीराजे भोसले, बी. एन. टी. अँण्ड रीसर्च सेंटर १, माया सी. एच. एस. एल. ५ एम.टी.एन.एल. 
मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर (प), मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र.क्र.२८६/सां.का.४ 


लोककला प्रकारातील संस्था 
तक्‍्ता-ब 


संस्थेचे नांव, पत्ता 


लोककला प्रकार 


पूर्वी बहुउद्देशीय संस्था, 
द्वारा विश्वनाथ वाकडे, डॉ. आंबेडकर चौक, पोंभुर्णा वार्ड क्र. ४, 
जि. चंद्रपूर ४४२ ९१८ 


म. ज्योतिबा फुले शिक्षण कला क्रोडा व आरोग्य बहुउद्देशीय संस्था, 
उमरा शाम. ता. जि. वाशिम 


जागृती फाऊंडेशन, रु. नं. १७ बळवंतनगर, आनंद छाया आ. सातपूर 
कॉलनी, सातपूर, नाशिक 


श्री. निळकंठेश्वर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, प्लॉट नं. ७२, विठ्ठल साई 
मंदिर जवळ, कारेगांव रोड, लोकमान्य नगर, परभणी ४३१ ४०१ 


कलापथक, पथनाट्य व 
लोकनाट्य 


गोंधळ सम्राट के. राजारामबापू कदम सेवाभावी संस्था, गोंधळ सम्राट 
निवास, जिजामाता रोड, लंगोटे गल्ली, परभणी, ता.जि. परभणी 


रोहिणी लोककला ग्रामीण मंडळ, वझुर, ता. पुर्णा, जि. परभणी 


गोंधळ 


गणराज थिएटर्स GAT धुमाळ आणि पार्टी, मु. ब्राम्हणघर, ता. भोर, 
जि. पुणे 


शाहिरी 


ज्ञानसागर शिक्षण संस्था, मु. पो. नागठाणे, ता. जि. सातारा ४१५ ५१९ 


पोवाडे, गायन, बतावणी 


श्रीराम प्रासदिक भजन मंडळ, मु. गुरवळी, पो. खडवळली, ता. कल्याण, 
जि. ठाणे 


पोवाडे, भारुड 


णि Oo, 


शिवपार्वती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, शिवसाई ई-७/२, शिवशंकर 
कॉलनी शिव हनुमान मंदिराशेजारी, जवाहर कॉलनी परिसर, 
औरंगाबाद 


भारुड, पोवाडा व गोंधळ 


hae १, 


जय हनुमान शिक्षण संस्था, मु. कुंभारवाडी, पो. माहळमोही, ता. गेवराई, 
जि. बीड 


लावणी, भारुड व गोंधळ 


१२. 


लोकमंगल सर्व सेवा सोसायटी, व्यंकटेञ वृंदावन सोसा. प्लॅट नं. बी- 
३०८, नवले पुलाजवळ, वडगाव (बु. पुणे 


१२३. 


मानवसेवा प्रतिष्ठान, मु. पो. मोहोज खुर्द (व्हाया-भिरी), ता. पाथर्डी, 
जि.अहमदनगर 


१४. 


स्वप्नील सपना लोककला विकास मंडळ, मानेगाव, ता. माढा, 
जि. सोलापूर ४१३ ४१० 


१५. 


लोकरंग सांस्कृतिक मंच, ठाणे 


इतर लोककला 


१६. 


साने गुरुजी कला व सांस्कृतिक HIST बहुउद्देशीय मंडळ, श्री कान्होबा 
चौक, पातुर, ता. पातुर, जि. अकोला 


खडीगंमत व शाहिरी 


१७. 


भैरी भवानी परफार्मीग आर्टस, २६/२०, एच. आय. जी. कॉलनी, कुर्ला 
(प), मुंबई ९०० ०७० 


प्रयोगात्मक कला व 
लोकनृत्य 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र.क्र.२८६/सां.का.४ 


२. या शासन निर्णयान्वये उपरोक्त तक्ता अ व ब मध्ये निवड करण्यात आलेल्या नोंदणीकृत 
संस्था मार्च, २०२० मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेस (इयत्ता १० वी) बसणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देण्यास पात्र आहेत. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९१२१०१५२८२४९१२३ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


igitally signed by Vilas Ramrao Thorat 


Vilas Ramrao : 
Thorat 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. उप सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग (सां.का.४), मंत्रालय, मुंबई 
५. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) पुणे 
६. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
७. अध्यक्ष/सचिव, महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे 
८. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 
९. विभागीय अध्यक्ष / सचिव, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय शिक्षण मंडळ, 
महाराष्ट्र राज्य (सर्वी 
१०.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
११.सर्व शिक्षणाधिकारी, (माध्यमिक) 
१२. सर्व शिक्षण निरीक्षक (पूर्व, पश्चिम व उत्तर) मुंबई 
१३.नोंदणीसाठी मान्यता देण्यात आलेल्या सर्व संस्था (संचालक, सांस्कृतिक कार्य 
संचाळनालय, मुंबई यांचेमार्फत) 
१४.निवड नस्ती (सां.का.४). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


